जून ते ऑगस्ट, २०२२ पर्यंत राज्यातील विविध 
जिल्हयात अतिवृष्टीमुळे तसेच उद्भवलेल्या 
पूरपरिस्थितीमुळे झालेल्या नुकसानीसाठी बाधित 
शेतकऱ्यांना वाढीव दराने मदत देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
महसुल व वन विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांक : सीएलएस-२०२२/प्र.क्र.२९७/म-३ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : ०८ सप्टेंबर, २०२२. 


वाचा : १) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्र.सीएलएस-२०१५/प्र.क्र.४०/म-३, दि.१३.०५.२०१५ 

२) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्र. सीएलएस-२०२२/प्र.क्र.२५३/म-३,दि.२२.०८.२०२२ 

3) विभागीय आयुक्त,नाशिक यांचे पत्र क्र.मशा/कार्या-२/टंचाई/२०२२/ज-३, जा.क्र.११९६८, 
दि.०२.०९.२०२२. 

४) विभागीय आयुकत, औरंगाबाद यांचे पत्र क्र. :-२०२२/मशाका/ने.आ/कावि-११५३, 
दि.०५.०९.२०२२. 

५) विभागीय आयुक्त, अमरावती यांचे पत्र क्र.ठपआ/ने.आ./पुनर्व/म.स./कावि-२४८/२४९, 
दि.०५.०९.२०२२ व दि.०५.०९.२०२२. 

६) विभागीय आयुक्त, नागपुर यांचे पत्र क्र.मशा-७ (५)/ने.आ.व्य./कावि-४२३/२०२२, 
दि.०६.०९.२०२२. 

७) विभागीय आयुक्‍त, कोकण यांचे पत्र क्र.मशा/कार्या-६/ ने.आ./माहे जून ते ऑगस्ट, 

२०२२/शेपि.नुक/कावि /२०२२,दि.०७.०९.२०२२. 

८) विभागीय आयुक्त, पुणे यांचे पत्र क्र.मह-३/ने.आ./कावि/२५३/२०२२, दि.०७.०९.२०२२. 


प्रस्तावना: 

अतिवृष्टी, पूर व चक्रीवादळ या सारख्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे होतीपिकांचे नुकसान झाल्यास पुढील 
हंगामामध्ये उपयोगी पडावे याकरिता शेतकऱ्यांना निविष्ठा अनुदान (Input subsidy) स्वरूपात एका हंगामात 
एक वेळेस याप्रमाणे राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून विहित दराने मदत देण्यात येते. तसेच, राज्य 
आपत्तीप्रतिसाद निधीच्या इतर मान्य बाबींकरिता देखील विहित दराने मदत देण्यात येते. राज्यात जुले,२०२२ 
मध्ये झालेल्या अतिवृष्टी व पुरामुळे विविध जिल्ह्यात शेतीपिकांचे नुकसान झालेल्या बाधित शेतकऱ्यांना 
निविष्ठा अनुदान स्वरूपात मदत देण्याबाबत, तसेच इतर नुकसानीकरिता मदत देण्याबाबत दि.१०.०८.२०२२ 
रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये घेतलेल्या निर्णयास अनुसरुन, शासन निर्णय महसूल व वन विभाग 
क्र.सीएलएस-२०२२/प्र.क्र.२५३/म-३, दि.२२.०८.२०२२ अन्वये जून ते ऑक्टोबर, २०२२ या कालावधीतील 
अतिवृष्टी, पूर यासारख्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे राज्यात विविध जिल्हयात होणाऱ्या शोतीपिकांच्या 
नुकसानीकरिता बाधित शेतकऱयांना खालीलप्रमाणे वाढीव दराने निविष्ठा अनुदान स्वरुपात मदत प्रदान 
करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात आली आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः सीएलएस-२०२२/प्र.क्र.२९७/म-३ 


अ.क्र बाब प्रचलित दर मदतीचे वाढीव दर 

| . जिरायत पिकांच्या |e रू.६८००/- प्रति हेक्‍टर, ७ रू.१३६००/- प्रति हेक्‍टर, 
नुकसानीसाठी २ हेक्टरच्या मर्यादेत ३ हेक्टरच्या मर्यादेत 

२. बागायत पिकांच्या |e रू.१३,५००/- प्रति हेक्टर, ।« रू.२७,०००/- प्रति हेक्‍टर, 
नुकसानीसाठी २ हेक्टरच्या मर्यादेत ३ हेक्टरच्या मर्यादेत 

३. बहुवार्षिक पिकांच्या |e रू १८०००/- प्रति हेक्टर,  ।« रू ३६,०००/- प्रति हेक्‍टर, 
नुकसानीसाठी मदत २ हेक्टरच्या मर्यादेत ३ हेक्टरच्या मर्यादेत 


तसेच इतर नुकसानीकरीता झासन निर्णय, महसूल व वन विभाग दि.११.०८.२०२१ अन्वये 
ज्या बाबींकरिता वाढीव दराने मदत अनुज्ञेय करण्यात आली होती त्याच दराने या कालावधीसाठी 
मदत अनुज्ञेय करण्यात आली आहे. उर्वरित बाबींसाठी शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग 
दि.१३.५.२०१५ अन्वये विहित करण्यात आलेल्या राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या दराने मदत 
अनुज्ञेय आहे. 

जून ते ऑगस्ट, २०२२ या कालावधीत झालेल्या अतिवृष्टीमुळे तसेच राज्यात विविध जिल्हयात 
उद्भवलेल्या पूरपरिस्थितीमुळे सार्वजनिक मालमत्ता/शेतीपिकांच्या नुकसानीसाठी संदर्भ क्र.२ येथील 
दि.२२.८.२०२२ च्या शासन निर्णयान्वये विहित करण्यात आलेल्या दराने मदत देण्यासाठी आवश्‍यक 
असलेले निधी मागणीचे प्रस्ताव सर्व विभागीय आयुक्‍त यांच्याकडून मागविण्यात आले होते. त्यानुसार 
ऑगस्ट ते सप्टेंबर, २०२२ पर्यंत अतिवृष्टीमुळे शहेतीपिकांच्या झालेल्या नुकसानीकरिता बाधितांना मदत 
देण्यासाठी आवश्‍यक असलेल्या निधीचे प्रस्ताव विभागीय आयुक्‍त यांचेकडुन संदर्भाधीन क्रमांक ३ ते ८ 
येथील पत्रान्वये प्राप्त झाळे आहेत. त्यानुसार बाधित शेतकऱ्यांना शोतीपिकांचे नुकसान व शेतजमिनीचे 
नुकसान याकरिता मदतीचे वाटप करण्यासाठी निधी वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. 


area निर्णय: 


जून ते ऑगस्ट,२०२२ या कालावधीत राज्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे व पूर परिस्थितीमुळे 
शेतीपिकांच्या नुकसानीसाठी बाधितांना मदत देण्याकरिता राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी व राज्य 
शासनाच्या निधीमधून संदर्भाधीन क्र.१ व २ येथील शासन निर्णयान्वये निश्चित केलेल्या दरानुसार एकूण 
शेतीपिके व शेतजमिनीच्या नुकसानीकरिता अनुक्रमे रू.३४४५२५.५५ लक्ष व रु.५६४५.६६ लक्ष असा 
एकूण रु. ३५०१७१.२१ लक्ष (अक्षरी रुपये तीन हजार पाचशे एक कोटी एकाहत्तर लक्ष एकवीस हजार 
फक्‍त) इतका निधी या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या प्रपत्र अ-१ व प्रपत्र अ-२ मध्ये जिल्हा निहाय 
दर्शविल्याप्रमाणे विभागीय आयुक्त यांचेमार्फत जिल्ह्यांना वितरीत करण्यास शासनाची मंजूरी देण्यात येत 
आहे. 


२. याशासन निर्णयासोबत जोडलेल्या प्रपत्र अ-१ व प्रपत्र अ-२ प्रमाणे विभागीय आयुक्‍त यांच्याकडून 
लेखाशीर्षनिहाय निधी मागणीनुसार विभागाच्या बीम्स प्रणालीवर उपलब्ध असलेल्या निधीमधून शक्‍य 
तितक्‍या विभागांकरिता विभागीय आयुक्त यांना कार्यासन म-११ यांनी तात्काळ निधी वितरित करावा. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीएलएस-२०२२/प्र.क्र.२९७/म-३ 


उर्वरित निधी वित्त विभागाकडून पुर्नविनियोजनाद्वारे उपलब्ध करुन घेऊन विभागीय आयुक्त यांना 
तातडीने वितरित करावा. 


३. वरील निधी खर्च करताना संदर्भाधीन सर्व शासन निर्णयातील सुचनांचे व निकषांचे काटेकोरपणे 
पालन करण्यात यावे. संदर्भाधीन क्र.२ येथील दि.२२.०८.२०२२ च्या शासन निर्णयान्वये मदतीचे वाढीव 
दर मंजूर करण्यात आले आहेत. त्या वाढीव दरापैकी राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या (SDRF) संदर्भाधीन 
क्रमांक १ व २ येथील शासन निर्णयातील दराने मदत प्रदान करण्यासाठी राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या 
लेखाशीर्षाखाली वितरित करण्यात आलेला निधी खर्च करण्यात यावा आणि वाढीव मंजूर दर वजा राज्य 
आपत्ती प्रतिसाद निधीचे दर यातील फरकाच्या मदतीच्या खर्चाची रक्‍कम राज्य शासनाच्या निधीमधुन 
वितरित करण्यात आलेल्या निधीतून भागविण्यात यावा. ज्या प्रयोजनासाठी निधी मंजूर करण्यात आला 
आहे त्याच प्रयोजनासाठी सदर निधी खर्च करण्यात यावा. ही मदत देताना केंद्र शासनाने चक्रीवादळ, पूर 
इत्यादी नैसर्गिक आपत्तीकरिता विहित केलेल्या अटी व acta पूर्तता होत असल्याची खात्री सर्व 
संबंधितांनी करावी. तसेच राज्य शासनाने घोषित केलेल्या अतिवृष्टी या नैसर्गिक आपत्तीकरिता 
अतिवृष्टीच्या निकषानुसार मंडळामध्ये २४ तासात ६५ मि.मी.पेक्षा जास्त नोंद झालेली असल्यास आणि 
त्यामुळे मंडळातील गावामध्ये ३३ टक्केपेक्षा जास्त शोतीपिकांचे नुकसान झालेले असल्यास ही मदत 
अनुज्ञेय राहील. ही मदत देताना व्दिरुक्ती होणार नाही याची दक्षता घेण्यात यावी. त्याप्रमाणे, 
शेतजमिनीतीळ गाळ, डोंगराळ शेतजमिनीवरीळ मातीचा ढिगारा (मलबा) काढणे, मत्स्य शेती दुरुस्ती 
करणे/ मातीचा थर काढणे/पुवर्वत करणे आणि दरड कोसळणे, जमिन खरडणे, खचणे व नदी पात्र/प्रवाह 
बदलल्यामुळे होतजमीन वाहून जाणे यामुळे होतजमीन व इतर नुकसानीसाठी दिळी जाणारी मदत केवळ 
२ हेक्‍टर मर्यादेपर्यंत जमीन धारण करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाच अनुज्ञेय असून या लाभार्थ्यांनी इतर कोणत्याही 
शासकीय योजनेखाली मदत अथवा अर्थसहाय्य/ अनुदान घेतलेले नसावे. 


४. पंचनामे करण्यात आल्यानंतर लाभार्थी निश्चित करण्यात यावेत. या शासन निर्णयान्वये संपूर्ण 
रक्‍कम बीम्स प्रणाळीवर वितरित करण्यात येत असली तरी, लाभार्थी निश्चित झाल्यानंतर वित्तिय 
शिस्तीच्या दृष्टीकोनातून संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी प्रत्यक्ष गरजेनुसारच कोषागारातून रक्‍कम आहरित 
करून त्यानंतरच रक्‍कम लाभार्थ्यांच्या थेट बँक खात्यामध्ये ऑनळाईन पध्दतीने हस्तातंरित करण्याबाबत 
दक्षता घ्यावी. सदर निधी अनावऱ्यकरित्या कोषागारातून आहरित करून बँक खात्यामध्ये काढून ठेवण्यात 
येवू नये. या आदेशान्वये मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानाच्या मर्यादेतच खर्च करण्यात यावा. 
लाभार्थ्याना मदत वाटपाची कार्यवाही पुर्ण झाल्यानंतर लाभार्थ्यांची यादी व मदतीचा तपशील जिल्हयांच्या 
संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात यावा. या सर्व सुचनांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी संबंधित 
जिल्हाधिकारी यांची राहील. 


५. सदर निधीतून करण्यात येत असलेल्या खर्चाचे Se निधी आहरित करण्यात येणाऱ्या 
कार्यालयाच्या स्तरावर ठेवण्यात यावे व करण्यात आलेल्या खर्चाचा कोषागार कार्यालये व महालेखापाल 
कार्यालयाशी त्रैमासिक ताळमेळ घेण्यात यावा. राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून तसेच राज्य शासनाच्या 
निधीमधून उपलब्ध करून दिळेला उपरोक्त निधी खर्ची पडल्यानंतर तातडीने निधीची उपयोगिता 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीएलएस-२०२२/प्र.क्र.२९७/म-३ 


प्रमाणपत्रे संबंधितांकडून प्राप्त करून घेवून एकत्रितरित्या शासनास सादर करण्याची जबाबदारी 
विभागीय आयुक्त यांची राहील. 

६. वरील प्रयोजनासाठी प्रधान लेखाशीर्ष २२४५ - नैसर्गिक आपत्तीच्या निवारणासाठी अर्थसहाय, ०२ 
पुर चक्रीवादळे इत्यादी अंतर्गत सोबतच्या विवरणपत्रात दर्शविलेल्या लेखाशिर्षाखाली 
पुर्नविनियोजनाव्दारे उपलब्ध केलेल्या निधीमधून खर्च करण्यात यावा. 

७. सदर आदेश, शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र. अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.०४.०४.२०२२ 
अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारात विहित अटी व शर्तीची पूर्तता झाल्याची 
खात्री करुन हा निधी वितरीत करण्यात येत आहेत. 

८. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२२०९०८१७३६०५१९१९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेज्ञानुसार व नावांने, 


Digitally signed by Sanjay Audumbar Dharurkar 
Date: 2022.09.08 18:54:26 +05'30' 


(संजय औ. धारूरकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव,मंत्रालय,मुंबई, 

२. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानभवन,मुंबई 
३. विधानमंडळाचे सर्व सन्माननीय सदस्य, 

४. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव,मंत्रालय,मुंबई 

५. अपर मुख्य सचिव (वित्त), मंत्रालय,मुंबई, 

६. विभागीय आयुक्त सर्व , 

७. जिल्हाधिकारी सर्व , 

८. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) 9/2, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर, 

९. महालेखापाल (लेखा परिक्षा) १/२,महाराष्ट्र,मुंबई/नागपूर, 

qo, संचालक, लेखा व कोषागारे ,मुंबई 

११. जिल्हा कोषागार अधिकारी सर्व , 

१२. मा.मंत्री (मदत व पुनर्वसन) यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय,मुंबई 

१३. मा. राज्यमंत्री (मदत व पुनर्वसन) यांचे खाजगी सचिव,मंत्राळय,मुंबई 

१४. वित्तिय सल्लागार व सहसचिव,मदत व पुनर्वसन प्रभाग,मंत्रालय,मुंबई 

१५. कार्यासन अधिकारी (म-११/म-३), मदत व पुनर्वसन प्रभाग,मंत्रालय,मुंबई 
१६. वित्त विभाग (कार्यासन व्यय-९/अर्थ-६),मंत्रालय,मुंबई 

१७. निवड नस्ती (कार्यासन/ म-३) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


एकुण बाधित क्षेत्र एकुण (रुपये लाखात) 
बाधित आवश्यक आवश्यक आवश्‍यक । शेतकरी संख्या बाधित आवश्यक 
क्षेत्र मदत मदत मदत क्षेत्र मदत 
१९२१.१८ २६१.२८ २०.१८ २०.३८ ६८९८ २३११.७९ ३७१.८४ 
२ |परभणी ११७२९.०० वदद७ 4498.00 9§0.38 वदद७ ११७२.०० १६०.३४ 
३ |हिंगोली ११३६२०.०० १२५५७५ १११७४८.०० १५१९७.७३ = १३३९७० ११३६२०.०० १५७०४.५२ 
नांदेड ५२७४९१.०० ७४०८५८ द२७१४१.०० ७१६९१.१८ 4038 398.00 ८४.७८ 3६.०० १२.९६ ७४१९४६ ५२७४९१.०० ७१७८८.९२ 
उस्मानाबाद ६६७२३.२० ७५७३९ ६६७२३.२० ९०७४.३६ [| |_____०.००| | 9-09 a, | __ 9.09] a, ७५७३९ ६६७२३.२० ९०७४.३६ 
एकुण औरंगाब ७३८७५०.३६ २२८४४३ ७३६१३३.३८ १००११४.१५ २९४ १००९२७० ७३८७५०.३६ १००८३०.८१ 
७७७०.८८ १०५६.८४ १३५३ १९६.७४ ५३.१२ १४.०४ ११२४ 
१९८३.४९ २६९.७५ १७७.६ ४७.९५ ६०.५६ २१.८ ३३९.५ 
८५८ २३४.२७ ३१.८६ ११.९६ ३.२३ टष्५ २४६.२३ ३५.०९ 
१२ |अहमदनगर १३१९.५ १९४८६ ५०९.७९ ६९.३३ १७९२ ७७५.३६ २०९.३५ ३४.३५ १२.३७ २१४१० १३१९.५ २९१.०५ 
१९२१५.९२ ४६३०६ १३५९९.३३ १८४९.५० ५६६७५ १९२१५.९२ ३६९५.६८ 
अमरावती ३०८२९२.७४ २४०९८० २५६९५५.३९ ३४९४५.९३ २०६२ १२५२.५१ ३३८.१८ ४८८७७| ५००८४.८४|  १८०३०.५४ २९१९१९ ३०८२९२.७४ ५३३१४.६५ 
अकोला ९०६६५.२९ १०४५६३ ९०४७९.९४ १२३०५.२७ १३०१  १०१.२॥. & २७.३२. १९५ १०४८८८ ९०६६५.२९ १२३६२.८८ 
यवतमाळ ३८९५५८.३५ ३७८३०१ ३८९४४२.४३ ५२९६४.१७ ७९.०७ २१.३५ ३६.८५ १३.२७ ३७८४६१ ३८९५५८.३५ ५२९९८.७९ 
बुलडाणा ६००९.६८ १०८७९ ५९६६.३९ ८११.४३ वट १०९९८ ६००९.६८ ८२३.८३ 
१२९७.७२ उ2प५ 4229.42 १७६.४६ 0.04 ts = 8 GC4 4229.92 १७६.५१ 
मरावती ७९५८२३.७८ ७४०५७८ ७४४१४१.६७ १०१२०३.२६ ३९६.४४ ७९२१२२.०० ७९५८२३.७८ ११९६७६.६६ 
७१.६४ ९५ ६८.७८ ९.३५ २.४६ ०.६६ 0.80 0.98 ७१.६४ 90.95 
रायगड ०८.६ ४०७३ वद०८.६० २०५.६२ ४०७३ वद०८.६ २०१.६२ 
२१ रत्नागिरी ४०.४६ ct) ३८.६५ उ.७२ ०.७५ ०.६८ १.०६ 9.40 8०.४६ Ky 
२२ (सिधुदूर्ग ५.३२ 84 १.४१ ०.४८ १ २.३२ ०.७० १.५९ १.०२ ५.३२ २.२ 
एकूण कोकण १९०७.२४ ५८३८ १८९८.६६ २५९.४१ की इंड ५८८९ १९०७.२४ २६४.११ 
२३ |नागपूर es २४२८११.०६ २५५९०३ २३६०८७.३२ ३२१०७.८८ १०६०५ ६२२१.१११  १६७२.७० ५०२.६३ ८०.९५ २६७०९२ २४२८११.०६ ३३९६८.५३ 
२४८३६.६८ ५२५१ २३७८.१८ ३२३.४३ ४४२४११  २२४५७.६०॥  ६०६३.५५ i, 0.80 0.32 ४९४९३ २४८३६.६८ ६३८७.३ 
२१८९८.०२ २२९९७८ २२१७३०.२४ ३०१५५.३१ १३६.८८ ३६.९६ ३४ ३०.९० ११.१२ २३०३६२ २२१८९८.०२ ३०२०३.३९ 
एकूण नागपूर ७९७६३४.९२ ७६७१८६ ७४४७६०.३ १०१२८७.९८ ९५०१५१ ५२२६०.५४| १४११०.३४ ६१४.०८ २२१.०७ ८६२९८४ ७९७६३४.९२ ११५६१९.३९ 
२२४८.३५ ८९४४ २१७९.५५ २९६.६२ कव्या at ९१९२ २२४८.३५ ३१८.४५ 
सातारा १९९.८५ ९३ १९३.०२ २६.६१ ६.८३ १.८४ १९९.८५ २८.४५ 
सोलापूर २५९९९.३ २४५२० २२८२५.३ ३१०४.२४ २२३३ २१४८.७० ५८०.१५ १३१३ १०२५.३ ३६९.१ २८०६६ २५९९९.३ ४०५३.४९ 
डया 


शासन निर्णय क्रमांक : सीएलएस-२०२२/प्र.क्र.२९७/म-३,दिनांक ०८.०९.२०२२ सोबतचे प्रपत्र अ-२ माहे जुन ते ऑगट २०२२ या कालावधीतील अतिवृष्टी व 
पुरामुळे झालेल्या जमिनीच्या नुकसानीबाबत तपशील 


शोतजमीनीवर ३ इंचा पेक्षा 
शेतजमिन खरडून / वाहून गेल्यामुळे अधिक जाडीचा गाळ 
बाधित झालेले क्षेत्र साचल्याने बाधीत झालेले 


एकूण क्षेत्र व निधी 
(रुपये लाखात) 


आवश्यक निधी 
(रु.३७५०० प्रति 
हेक्‍टर प्रमाणे) 


एकूण निधी 


awn 
oe 
०८ 


३.४४ 
९०४.८८ 
६४६.६५ 
६०६५.१६ 

१.२६ 


: aa 
ea — ae 
ळर र 
दाहा 
al 


२१५७.९५ 


“7 
° 
A 
ios 


